RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173/ 2016-18 


JAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक २१]] 


शनिवार , फेब्रुवारी १७, २०१८ / माघ २८ , शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ४१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ 


अधिसूचना 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ . 

क्रमांक पीआरओ. ०६१७ / प्र.क्र . १३० /विशा- २.- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ ( सन १९ ७४ चा २) चे कलम २०( २) याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा व त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि पालघर जिल्ह्याशी 
संबंधित यापूर्वीची अधिसूचना क्र . Home Department ( Special ), SPL 2/ EXM 0792/Jawhar/ CR 189, dt. 24 May 1993 अधिक्रमित 
करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे : 

( अ ) निवासी उप जिल्हाधिकारी, पालघर यांना अपर जिल्हादंडाधिकारी, पालघर म्हणून नियुक्त करीत आहे. 

( ब ) असा अपर जिल्हादंडाधिकाऱ्याला, सांप्रत काळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यांतर्गत संहितेमधील जिल्हादंडाधिकाऱ्याचे 
अधिकार असतील . असे निर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज . ल . पावरा, 
शासनाचे सह सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ४१-१ 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, फेब्रुवारी १७, २०१८ /माघ २८, शके १९ ३९ 


HOME DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 9th February 2018 . 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973 . 

No. PRO.0617 / C.R . 130 /Spl.-2.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 
20 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), and of all other powers enabling it in that 
behalf and in supersession of Government Notification , Home Department (Special), SPL 2 /EXM 
0792 / Jawhar/CR 189 , dt. 24 May 1993 , in so far it relates to Palghar District the Government of 
Maharashtra hereby : 

( a ) Appoint the person holding the post of Residential Deputy Collector , Palghar to be 
an Additional District Magistrate . 

(6 ) Directs that such Additional Distrtict Magistrate shall have all the powers of a 
District Magistrate under the said Code of under any other Law for the time being force . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J. L. PAWARA , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


